बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत 
उभारावयाच्या सहकारी सूतगिरण्यांना 
शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत. 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., नागपूर. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ जानेवारी, २०२० 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, 
दिनांक ११.०८.१९९३. 

२. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- ११९७/प्र.क्र.१९३/टेक्स-१, 
दिनांक २४.०३.१९९९. 

३. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि-११०५/प्र. क्र.३८/ 
टेक्स- १(अ), दिनांक १५.०६.२००६. 

४. शासन निर्णय, सहकार, पणन व gale विभाग, क्र. सूतगि-१२००/प्र. क्र.४३७/ 
टेक्स-१(अ), दिनांक ३१.०७.२०१४. 

५. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. प्रकलूप-१२१५/प्र. क्र.७३/ 
टेक्स-१(अ), दिनांक ३०.०१.२०१६. 

६. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि -३३१६/प्र. क्र.८१/ 
टेक्स-१(अ), दिनांक १०.०७.२०१७. 

७. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१/सूतगि/शाभाभा/८६८५/२०१९, 
दि.१६.१०.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत उभारावयाच्या व शासकीय अर्थसहाय्यासाठी 
निवडलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी 
कर्जे व भागभांडवलाचे प्रमाण १:१ ठेवून सभासद भागभांडवलाच्या १:९ प्रमाणात शासकीय 
भागभांडवल देण्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या सूतगिरण्यांनी शासनास सादर केलेल्या 
प्रकल्प अहवालाच्या अनुषंगाने प्रकल्प उभारणीच्या कामात केलेली प्रगती लक्षात घेऊन तसेच 
आतापर्यंत सभासदांकडून जमा केलेले भाग भांडवल लक्षात घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., नागपूर या सूतगिरणींस सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
शासकीय भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (31) 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि.३१.०७.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., नागपूर या सूतगिरणीचा बाराव्या पंचवार्षिक 
योजनेत समावेश करण्यात आला असून संदर्भाधीन क्र.६ येथील दि.३०.०१.२०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये सूतगिरणीच्या रु.६१७४.२४ लाख इतक्या प्रकल्प अहवाल किंमतीस शासनाने मंजूरी 
देण्यात आलेली आहे. प्रकल्प अहवालानुसार या सूतगिरणीने रु.३०८.७१ लाख इतके सभासद 
भागभांडवल जमा करणे आवश्यक असून सूतगिरणीने प्रत्यक्षात रु.१४७.२० लाख इतके सभासद 


भागभांडवल जमा केले आहे. १:९ प्रमाणानुसार या सूतगिरणीला रु.१३२४.८० लाख इतके शासकीय 
भागभांडवल सूतगिरणीस अनुज्ञेय ठरते. त्यापैकी दि.१९.०३.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
सूतगिरणीस रु.३५१.२७ लाख इतके शासकीय भागभांडवल वितरीत करण्यात आलेले आहे. 


२. मागासवर्गीय प्रवर्गातील सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यासाठी 
४४२५ ०७०३ या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी रु.२०००.०० लाख इतका 
नियतव्यय प्राप्त झाला असून वित्त विभागाच्या दि.०८.०७.२०१९ च्या परिपत्रकानुसार त्यापैकी ६०% 
म्हणजे रु.१२००.०० लाख इतका निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सदर 
लेखाशीर्षाखाली आतापर्यंत रु.९९०.०० लाख खर्च झाला असून रु.२१०.०० लाख इतका निधी 
शिल्लक आहे. तसेच वित्त विभागाने सदर लेखाशीर्षाखाली २०% म्हणजे रु.४००.०० लाख इतका 
अतिरिक्‍त निधी (रु.२१०.०० लाख + रु.४००.०० लाख = रु.६१०.०० लाख) खर्च करण्यास परवानगी 


दिली आहे. प्रकल्प अहवालानुसार मान्य किंमतीनुसार त्या त्या बाबींकरिता विहित मर्यादेपेक्षा जास्त 
होणारा खर्च सूतगिरणी स्वनिधीतून करील या अटीच्या अधीन राहून तसेच शासन निर्णय 
दि.३०.०३.२००० च्या सर्व अटी व तरतूदी यांचे तंतोतंत पालन या सूतगिरणीने केले आहे याची 
शहानिशा आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करण्याच्या अटीवर या सूतगिरणीस रु.६१०.०० लाख 
इतकी रक्‍कम शासकीय भागभांडवल म्हणून मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासकीय भागभांडवल शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- 
२१९३/प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, दि.११.०८.१९९३ व सूतगि-११९७/ प्र.क्र.१९३/ CRI, 


दि.२४.०३.१९९९ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती तसेच शासकीय भागभांडवलासंदर्भात शासनाने 


भविष्यात आणखी काही अटी व शर्ती निश्चित केल्यास अशा अतिरिक्‍त अटी व शर्ती सदर सूतगिरणीस 


लागू राहतील या मुद्दयाच्या अधीन राहून तसेच खाली नमूद केलेल्या अतिरिक्त अटींच्या अधीन राहून 


मंजूर करण्यात येत आहे:- 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (31) 


१) प्रस्तुत सूतगिरणींकडून, शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- 
२१९३/ प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, दि.११.०८.१९९३ व दि.२४.०३.१९९९ मधील अटी व शतींचे पालन होत 


आहे याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी खात्री करावी. 


२) शासकीय भागभांडवलाच्या वसुलीबाबत संदर्भ क्र.२ येथील दि.२४.०३.१९९९ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील अ.क्र.५ मध्ये, संदर्भ क्र.६३ येथील दि.१०.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


सुधारणा करण्यात आली असून त्यानुसार सूतगिरणीने भागभांडवलळाचा पहिला हप्ता 


स्विकारल्यानंतर ५ वर्षांनी किंवा सूतगिरणी सुरु झाल्यानंतर ३ वर्षांनी यापैकी जे आधी घडेल 


तेव्हापासून उचल केलेल्या भागभांडवळलाची परतफेड १/१५ प्रमाणे सुरु करण्यात येईल आणि असेन 


केल्यास त्यावर दरसाल दर शेकडा १२% प्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल. 


३) आयुक्त, TAM, नागपूर यांनी सदर सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर 


लक्ष देऊन त्याबाबतच्या प्रगतीचा तिमाही अहवाल विहित विवरणपत्रात शासनास सादर करावा. 


४) प्रस्तुत सूतगिरणीसंदर्भात शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार वसुळीबाबत आयुक्त, 


वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी काटेकोरपणे कार्यवाही करावी. 


५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी पुढील ३ महिन्यांत सदर सूतगिरणीच्या विद्यमान 


संचालक मंडळाकडून प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरीत उपरोक्‍त तक्त्यातील सूतगिरणीच्या 
नावासमोरीळल रकमेच्या २०% इतक्या वैयक्तिक मत्तेचे तारण मिळवावे. जोपर्यंत असे वैयक्तिक तारण 


प्राप्त होणार नाही तोपर्यंत प्रस्तुत वितरीत रक्‍कम सूतगिरणीस खर्च करता येणार नाही तसेच 


तोपर्यंत या आदेशाद्वारे मंजूर केलेल्या रकमेवर सूतगिरणीस अधिकर्ष (overdraft) काढून रक्‍कम खर्च 


करता येणार नाही असे बंधन आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी संबंधित बँकेवर घालावे. याबाबत 


आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी काटेकोरपणे व तातडीने कार्यवाही करावी. 


६) या आदेशानंतर प्रस्तुत सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यास, नवनियुक्त 


संचालक मंडळाने शासकीय भागभांडवलाच्या 4% इतके वैयक्तिक मालमत्तेचे तारण भरल्याशिवाय 


नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येणार नाही. पुर्वीच्या संचालक मंडळाने काही गैरव्यवहार केला 


नसेल किंवा त्यांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल झाला नसेळ तरच नवनियुक्त संचालक मंडळाने असे 


तारण दिल्यानंतरच पूर्वीच्या संचालक मंडळाचे वैयक्तिक तारण मुक्‍त करण्यात येईल, अशी 


सुधारणा संस्थेच्या By - Laws मध्ये करण्याची कार्यवाही आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (31) 


(9) सूतगिरणींच्या प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या Financial Closer चा पुरावा 


शासनास सादर केल्याशिवाय शासनाचा हिस्सा देता येणार नाही. त्यामुळे त्याबाबतची खात्री 


आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करुन घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी. 
८) प्रस्तुत सूतगिरणीकडे बँकेत जमा असलेल्या निधीचे नियोजन करुन कार्यक्षमतेने विनियोग 
करीत असल्याची खात्री आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 


९) प्रस्तुत सूतगिरणीने कर्जाची उचल करुन त्याचा विनियोग प्रकल्प उभारणीसाठी करुन 


लवकर प्रकल्प पूर्ण करावा याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण ठेवावे. 


१०) प्रकल्प अहवालातील अनुज्ञेय तरतुदीपेक्षा त्या त्या बाबीवर होणारा जास्तीचा खर्च 


सूतगिरणी स्वनिधीतून करील या अटीवर शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येत आहे. याबाबत 


आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी तशी कार्यवाही करावी. 


११) सदर सूतगिरणीच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे अदा 


करावी. निविदेमध्ये विवक्षित तरतूद असल्याशिवाय पुरवठादारास अग्रीम अदा करण्यात येऊ नये 


याबबात आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी खात्री करावी. 


92) सूतगिरणीस प्राप्त झालेल्या भागभांडवलाचा तसेच शिल्लक रकमेचा सूतगिरणी योग्य 


प्रकारे विनियोग करते किंवा नाही याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण ठेवावे. 


१३) सूतगिरणीने भांडवली वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी यापूर्वी खरेदी केलेल्या अशा वस्तुंची 


यथास्थित नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात यावी. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी 
नियंत्रण करावे. 


१४) प्रस्तुत सूतगिरणीने खरेदी केलेल्या वस्तू प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयक 


अदा करावे. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण करावे. 


१५) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत शासन निर्णय क्र. भांखस 


२०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 


१६) सूतगिरणीची उभारणी विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी. 


१७) सहकारी सूतगिण्यांवर शासकीय अधिकारी नेमण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन असून 


याबाबतचा अंतिम निर्णय सर्व सूतगिरण्यांना बंधनकारक राहील. 


१८) समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभागाच्या दि.३०.०३.२००० रोजीच्या शासन 


निर्णयानुसार मागासवर्गीय सूतगिरण्यांना विशहोष घटक योजनेतून दिर्घ मुदती कर्ज देण्याचा निर्णय 


शासनाने घेतला आहे. सदर शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार सदर सूतगिरणी ही मागासवर्गीय 


प्रवर्गातील असल्यास त्या सूतगिरणीचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हा अनुसूचित जातीचा असावा, तसेच या 
पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (31) 


सूतगिरणीमध्ये ७०% पेक्षा जास्त सभासद अनुसूचित जातीचे असावेत. तसेच सामाजिक न्याय व 


विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.१५.०२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सूतगिरण्यांच्या 


मागासवर्गीय सभासदांचे जात वैधता प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. सदर अटीची पूर्तता 


केल्याशिवाय सूतगिरणीस या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम खर्च करता येणार 


नाही व अधिकर्ष काढता येणार नाही. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी तसे बंधन बँकेवर 


तसेच सूतगिरणीवर घालावे. 


१९) शासन निर्णय दि.३०.०३.२००० च्या सर्व अटी व तरतूदी यांचे तंतोतंत पालन या 


सूतगिरणीने केळे आहे याची शहानिशा आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 


२०) सदर सूतगिरणीच्या सर्व सभासदाने त्यांचे आधार कार्ड नंबर लिंक करणे बंधनकारक 
राहिल. 


२१) सूतगिरणी उभारण्यासाठी ५:४५:५० या आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येते. 


त्यानुसार सूतगिरणीने 4% सभासद भागभांडवल उभारणे बंधनकारक असून सदर सभासद 


भागभांगभाडवलाची रक्‍कम सूतगिरणीच्या प्रयोजनाव्यतिरक्‍त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी खर्च 


करता येणार नाही. तसेच शासनाकडून सूतगिरणीळला मंजूर करण्यात येणाऱ्या ४५% शासकीय 


भागभांडवलाच्या रक्कमेचा विनियोग करताना सूतगिरणीने ५०% सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 


विभाग अथवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज म्हणून मंजूर करुन घेतलेली असणे आवश्‍यक आहे. शासकीय 


भागभांडवलापोटी प्राप्त रक्कमेचा विनियोग करताना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून 


/ वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाचाही विनियोग त्याच प्रमाणात करणे गिरणीवर बंधनकारक 
राहील. 


२२) प्रकल्प अहवालानुसार मान्य किंमतीनुसार त्या त्या बाबींकरिता विहित मर्यादेपेक्षा जास्त 


होणारा खर्च सूतगिरणी स्वनिधीतून करील याची दक्षता आयुक्‍त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी घ्यावी. 


४. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम रु.६१०.०० लाख 


इतकी रक्‍कम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, नागपूर या 


सूतगिरणीच्या बँक ऑफ इंडिया, आर. टी. रोड नागपूर शाखा, नागपूर या बँकेच्या खाते 


क्र.८७०९१०२१००००००३ मध्ये RIGS द्वारे जमा करावी. सूतगिरणीने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 


कराव्या लागणाऱ्या खर्चासंदर्भात, शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. सूतगि - 


१२००/११७१३/प्र.क्र.४२६/टेक्स-१(अ), दि.१५.०६.२००६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या 
राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (31) 


५. या सूतगिरणीस मिळालेले अर्थसहाय्य हे सूतगिरणीचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच उपयोगात 


आणणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. या अर्थसहाय्याचा दुरुपयोग केल्यास, संस्थेच्या संचालक 


मंडळावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल व संस्थेला दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी वसूल 


करण्यात येईल. तसेच sea प्रकरणी संबंधित संचालक मंडळास व्यक्‍्तिठ: जबाबदार धरण्यात 


येईल. त्यामुळे सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाने सूतगिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व 


अनावऱयक खर्च टाळावा. 


६. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं - २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ सोबतच्या 


परिशिष्ठातील अ. क्र. ९ येथील “३२-अंशदाने” या बाबीखाळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार 


प्रापत झाळे आहेत. सदर परिपत्रकातील अ. क्र. ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १३ व १६ मधील तरतूदी या 


प्रकरणी लागू होत नाहीत. तर अ.क्र. १२, १४ व १५ मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू असून सदर 


तरतुदींची पूर्तता खालीलप्रमाणे होत आहे. 


अ.क्र.१२) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय / तांत्रिक मान्यता :- सूतगिरणीच्या 
स्थापत्य बांधकामाच्या निविदांना मंजूरी देण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात 
आली आहे. सदर समितीची मान्यता घेऊनच सूतगिरणीने बांधकाम व यंत्रसामुग्री खरेदी करणे 
बंधनकारक आहे. 


अ.क्र.१४) खरेदी प्रक्रिया :- खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत शासन निर्णय क्र. भांखस 
२०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दि.०१ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार करण्यात 
यावी . 


अ.क्र.१५) संक्षिप्त देयक :- सदर लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ 
सोबतच्या परिशिष्ठातील अ. क्र. ९ येथील “३२ sera” या बाबीखालील अटींची पूर्तता सदर 
प्रकरणी होत आहे. 


७. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा .५, दि.१०.०५.२०१६ मधील 
परिच्छेद- ब (२) येथे नमूद केल्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात आली आहे. 
तसेच या परिपत्रकातील परिच्छेद-ब (३) नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ सोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.९ संदर्भातील तपासणी 
सुचीमधील असलेल्या मुद्दयांची पूर्तता या प्रकरणी होत आहे. 


८. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१०.०५.२०१६ मधील 
परिच्छेद- अ नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (31) 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- 


२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ अन्वये “३२ अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास 
विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर 
प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 


२) "मागणी क्रमांक - व्ही -३, प्रधान लेखाशिर्ष ४४२५ सहकारावरील भांडवली खर्च, १९० 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, (००)(०७) सहकारी सूतकताई गिरण्यांना भाग 


भांडवली अंशदान (विशेष घटक योजना) (कार्यक्रम) (४४२५ ०७०३), 32 अंशदाने" या लेखाशिर्षाखाली 


सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पिय अंदाजान्वये प्राप्त तरतूद रु.२०००.०० लाख 
इतका निधी अर्थसंकल्पित असून वित्त विभागाच्या दि.०८.०७.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार 


त्यापैकी ६०% म्हणजे रु.१२००.०० लाख इतका निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 


तसेच वित्त विभागाने २०% म्हणजे रु.४००.०० लाख इतका अतिरिक्त निधी खर्च करण्यास परवानगी 
दिली आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे:- 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, नागपूर या सुतगिरणींस यापूर्वी 


Wet झालेल्या शासकीय भाग भांडवलाच्या अनुषंगाने दि.३१.११.२०१९ अखेर प्रकल्पाच्या 
उभारणीवर रु.४३२.४३ लाख खर्च केल्याचे असल्याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी त्यांच्या 
दि.१६.१२.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षातर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही:- या योजनेखाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली १ वर्ष जुने 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्कम समायोजित करण्यांत आली आहे:- लागू नाही. 


६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे:- लागू नाही. 


७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा:- सूतगिरणीच्या स्थापत्य बांधकामाच्या निविदांना मंजूरी 


देण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीची मान्यता घेऊनच 


सूत गिरणीने बांधकाम व यंत्रसामुग्री खरेदी करणे बंधनकारक आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (31) 


८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे seat काढावेत:- सहकारी 
सूतगिरण्यांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 

९) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा:- याबाबतचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 

qo) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी:- याबाबतचा 
उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 


९. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.६१०.०० लाख इतक्या शासकीय 
भागभांडवलाचा खर्च "मागणी क्रमांक - व्ही -३, प्रधान लेखाशिर्ष ४४२५सहकारावरील भांडवली खर्च, 
१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, (००)(०७) सहकारी सूतकताई गिरण्यांना 
भाग भांडवली अंशदान (विशोष घटक योजना) (कार्यक्रम) (४४२५ ०७०३), ३२ अंशदाने" या 
OSIRIS खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात उपलब्ध झालेल्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

qo. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.६१०.०० लाख इतकी रक्कम डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, नागपूर या सूतगिरणीच्या नावाने 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन सूतगिरणीच्या बँक ऑफ इंडिया, 
आर.टी.रोड, नागपूर शाखा, नागपूर या बँकेतील खाते क्र.८७०९१०२१००००००३ मध्ये RTGS द्वारे 
वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री. र. गं. Tg, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. ब. बा. चव्हाण, सह सचिव (सूतगिरणी), 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - yoo ०३२ यांना “नियंत्रण 
अधिकारी”म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

११. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.५१९/२०१९ दि.०२.०१.२०२० 
अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३५/टेक्स-१ (31) 


१२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१०३१३२४२३९७०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Prasenjeet Karlekar 
Prasenjeet cpt ot ee tao 
Karlekar eee 

(प्रसेनजित कारलेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

३. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ (४ प्रती). 
५. कार्यासन अधिकारी, १६-सी, १७-सी, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. कार्यासन अधिकारी (व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८.कार्यासन अधिकारी (अजाक/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

११. प्रादेशिक उपायुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर. 

१२. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर. 

१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती). 

१६. व्यवस्थापक, बँक ऑफ इंडिया, आर.टी. रोड नागपूर शाखा, नागपूर. 

१७. महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई-१. 

१८. अध्यक्ष, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., नागपूर. 

१९. निवड नस्ती (टेक्स १अ/बो. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


